सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २९ ] 


मंगळवार , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ८ , शके १९३८ 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १६- ब पोटनिवडणूक २०१६ करिता 
आयुक्त , परभणी शहर महानगरपालिका यांज कडून 

कार्यक्रम निश्चीत करण्यात आला त्यानुसार दि . २८ / ०८ / २०१६ रोजी झालेल्या 
मतदानामध्ये व दि . २९ / ०८ / २०१६ रोजी झालेल्या मतमोजणी मध्ये प्रभाग 

क्रं .१६-ब मधून परिशिष्ठ- अ रकाना क्रं .०५ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे उमेदवाराची 
परभणी शहर महानगरपालिका 

प्रभाग क्रंमाक १६- ब सदस्य पदी निवड झालेली आहे . निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नांव प्रभाग निहाय परिशिष्ट अ प्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका 
प्रभाग क्रमांक १६ - ब पोटनिवडणूक - २०१६ 

अधिनियम १९४९ मधील अनुसुचिचे प्रकरण -१ निवडणूक नियम ३९ (२) व 

राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रंमाक रानिआ / मनपा२०१६/ प्र.क्रं .२२/ 
मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रंमाक रानिआ/ मनपा२०१६ / का .०५ दिनांक २८ / ०७/ २०१६ मधील परिच्छेद १६ अन्वये प्राप्त 
प्र .क्रं . २२/ का .-०५ दिनांक २८ / ०७/ २०१६ अन्वये परभणी शहर 

अधिकारानुसार प्रसिध्द करीत आहे . 
परिशिष्ठ " अ " 


प्रभागाचे नांव 


प्रभाग | जागा 
क्रमांक . क्रमाक 


राखीव | निवडून 
जागेचा | आलेल्या 
तपशिल | उमेदवाराचे 

| नांव 


सुभेदार नगर , मंगेश नगर , | सर्व | महमदी बी 
मासूम कॉलणी , रेणुका नगर , साधारण | महेबुब खाँ 
अजमेर कॉलणी, न . प . 
कॉलणी, बँक कॉलणी , 
परभणी . 


ठिकाण :- परभणी शहर महानगरपालिका ( सभागृह ) 
दिनांक ३० / ०८ / २०१६ 


( राहुल रेखावार भा .प्र. से ) 

__ आयुक्त 
परभणी शहर महानगरपालिका 


औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ८ , शके १९३८ 


भाग १- अ असाधारण 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- मा . उप सचिव , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र शासन 
यांचे आदेश क्र . रानिआ / नप- २०१६ प्र. क्र . १९ / का -६, दिनांक २९ जुलै २०१६ . 

आदेश 
जा .क्र . २०१६- १७/ नपाप्र / पोट -निवडणुक / कावी - ७३७ :- या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , मा . राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद पोट 


निवडणूकीचा जाहीर केलेल्या कार्यक्रमा नुसार व महाराष्ट्र नगर परिषद / 
नगर पंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९ चे पोट 
कलम ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी हिंगोली नगर परिषद कळमनुरी , जिल्हा हिंगोली च्या 
प्रभाग क्र . ३- अ साठी दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या 
निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आले आहेत . 


अ . क्र . | नगर परिषदचे नांव | प्रभाग क्र . | 


नगर परिषद कळमनूरी जिल्हा हिंगोली 
निवडुन आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
शिंदे विमल दामोदर 


जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 
सर्वसाधारण ( महीला ) 


कळमनुरी 


३- अ 


हिंगोली , २९ ऑगस्ट , २०१६ 


जिल्हाधिकारी ,हिंगांली 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


